नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड 
तालुक्‍यातील रा.म.मा.६० पासून दहावा 
स्टेज ते भरवीर परसुल या रस्त्याची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ फेब्रुवारी, २०१९ 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/ता. चांदवड/५८८९/२०१८ दि. १७/०९/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्‍यातील रा.म.मा.६० पासून दहावा स्टेज ते भरवीर परसुल रस्ता या 
रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


झासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत करण्यात येत 


आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक q एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी. क्रमांक 
राष्ट्रीय महामार्ग-६० पासून दहावा ग्रामीण | (०/०० ते ७/००) २०.०० प्रमुख 
स्टेज ते भरवीर परसुल रस्ता मार्ग८ । ७.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
ग्रामीण । (०/०० ते १३/००) मार्ग-१५६ 
मार्ग २१ । १३.०० कि.मी. 
एकूण २०.०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४६/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २०.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३८४२.९१० + २०.००) म्हणजेच 
३८६२.९१०कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २०.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (१०६६२.३५० - २०.००) म्हणजेच १०६४२.३५० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२७११३०३६७८१८ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e 


Swaroop 
Tukaram Raipure ५० य ळण 
(स्वरूप रायपुरे) 
उपअभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


“०? (२ Sf 


पृष्ठ २ पैकी २ 


